तात्काळ क्र.कअनि १११९/प्र.क्र. ९०/१४-ब 
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्राळय, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक - ३०.११.२०१९ 

प्रति, 

सह/उप सचिव (आस्थापना), 
सर्व मंत्रालयीन विभाग 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 


विषय - महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (SMART) प्रकल्पांतर्गत प्रकल्प 
व्यवस्थापन कक्ष, पुणे या कार्यालयातील प्रशासकीय अधिकारी या पदावर 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्याबाबत 


संदर्भ:- सा.प्र.वि.शा.नि.क्र.संकीर्ण1-२०१७/प्र.क्र.१२०/कार्या-१४, दिनांक ३१.०८.२०१७ 
महोदय/ महोदया, 


मंत्रालयीन संवर्गातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या प्रतिनियुक्‍्तीबाबत कार्यपध्दती संदर्भाधीन शासन 
निर्णयान्वये विहीत करण्यात आली आहे. कृषि व पदुम विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय 
व ग्रामीण परिवर्तन (SMART) प्रकल्पांतर्गत प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष, पुणे या कार्यालयातील प्रशासकीय अधिकारी 
वेतनस्तर एस २० (५६१००-१७७५००) हे पद मंत्रालयीन कक्ष अधिकारी संवर्गामधून प्रतिनियुक्तीने भरावयाचे आहे. 
यासंदर्भात संदर्भाधीन शासन निर्णयातील कार्यपध्दतीस अनुसरून महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन 
(SMART) प्रकल्पांतर्गत प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष, पुणे या कार्यालयातील प्रशासकीय अधिकारी हे पद प्रतिनियुक्तीने 
भरण्यासाठी मंत्रालयीन विभागातील कक्ष अधिकाऱ्यांकडून इच्छूकता मागविण्यात येत आहे. 


2. सर्व मंत्रालयीन विभागांना विनंती करण्यात येते की, सदर पत्र आपल्या विभागाच्या आस्थापनेवरील कक्ष 
अधिकाऱ्यांच्या तात्काळ निदर्शनास आणावे. त्यानुसार प्रतिनियुक्‍तीसाठी इच्छूकता दर्शविलेल्या कक्ष अधिकाऱ्यांची 
सोबतच्या विवरणपत्रामधील माहिती विभागाच्या सचिवांच्या मान्यतेने या विभागास दिनांक १३.१२.२०१९ पर्यंत 
उपलब्ध करून द्यावी. इच्छुक कक्ष अधिकाऱ्यांनी एकदा दर्शविलेली इच्छुकता परत मागे घेता येणार नाही. तसेच 
यापूर्वी सदर पदासाठी अर्ज केलेल्या कक्ष अधिकाऱ्यांनी पुन्हा अर्ज करणे आवऱ्यक नाही. 


३. सदर पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आली असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९११३०११५०३४४८०७ असा आहे. सदर पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


ढ igitally signed by Gajanai 
DN: c=IN, o=Government u=Ger 
J De} १0511 *400032, st=M hi 


laharashtra, 
10795ae988a7c005050/9180a8021798a5cled41ada8 


के ७ 
serialNumber=54b1 1b1ccbdc577d7 1dce3b313c3fefSdc2ad659e360f73 
Bhimrao GuraVv ४७५५ 
Date: 2019.11.30 11:56:31 +05'30' 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) उप सचिव (का-८ अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१. 


शासन पत्र क्रमांकः कअनि १११९/प्र.क्र. ९०/१४-ब 


विवरणपत्र 


वैयक्तिक माहिती 


अ.क्र मुद्दा तपशिल/अभिप्राय 


शिन अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण नाव 


2. | जन्मदिनांक 


३ | शौक्षणिक अहंता 


४ | भ्रमणध्वनी क्रमांक 


५ | मागील ५ वर्षाच्या गोपनीय अहवालाच्या 
छांयाप्रती (मूळ गोपनीय अहवाल पाठवू नयेत.) 


६ | Fad दायित्वे सादर केली आहेत का? 


७ | पदोन्नतीच्या विचारक्षेत्रात आहे का? 


८ | संबंधित अधिकाऱ्याला यापूर्वी प्रतिनियुक्ती || दिनांकापासून ते | पद | प्रतिनियुक्‍्तीचे 
दिली असल्यास तपशील (पद व कालावधी) जाला जा ठिकाण 
दिनांकापर्यंत 
एकूण कालावधी 


९ । मागील प्रतिनियुक्तीवरून परत आल्याच्या 
दिनांकापासून ५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत का? 


षि संबंधित अधिकाऱ्यांविरूध्द विभागीय चौकशी 
सुरू अथवा प्रस्तावित आहे काय? 


णि प्रतिनियुक्तीकरीता निवड झाल्यास विभाग 
कार्यमुक्त करेल किंवा कसे. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


